सन २०२३-२४ करिता अन्न आणि पोषण सुरक्षा 
अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस, ऊस) करिता 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्याचा एकूण 
₹२२८.९१६६६ लाख निधी वितरीत करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८३/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ ऑगस्ट, २०२३ 


१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि.१९ एप्रिल, २०१७ 

२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दि.०४ नोव्हेंबर, २०२० 
३. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, 2023 

४. शासन पत्र क्र.३<४-०१२३/७.३.१३/१४-५, दि ३०.मे२०२३ , 

५. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.5.५0.२०/२०१७-॥७॥/(0/-७), दि.२१ जून, २०२३ 

६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-३/राअसुपोअ/कापूस/२०९९४/२३,दि.२२ जून, २०२३ 

७. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-३/राअसुपोअ/कापूस/२१७६३/२३,दि.३० जून, २०२३ 

८. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.अपोसु-२०२३/प्र.क्र.६९/४अ, दि.०५ जुले, २०२३ 

९. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-३/राअसुपोअ.कापूस/अनु./२२२८२/२३,दि.०५ जुले, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


सन २०२३-२४ करिता अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस, ऊस) करिता एकूण 
रु.११६२.०४ लाख (सन २०२२-२३च्या प्रलंबित दायित्वासह) रकमेच्या वार्षिक कृति आराखड्यास राज्य स्तरीय 
समितीने दि. ३० मे, २०२३ च्या शासन पत्रान्वये मंजूरी प्रदान केळी आहे.सदर कृती आराखडयास दि.०५ जुले, 
२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाच्या दि.२१ जुन, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२३-२४ करीता अन्न आणि पोषण सुरक्षा 
अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस, ऊस) करिता पहिल्या हप्त्यापोटी तिन्ही प्रवर्गाकरिता एकूण रु.१७४.३० लक्ष 
निधी वितरीत केला आहे. त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता अन्न आणि 
पोषण सुरक्षा अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस, ऊस) करिता प्राप्त झालेला केंद्र हिस्स्याचा ₹ १३७.३५००० लाख 
व राज्य हिस्याचा ₹ ९१.५६६६६ लाख असा एकूण ₹ २२८.९१६६६ लाख निधी, वितरीत करण्याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णय :- 


१. सन करीता अन्न आणि पोषण सुरक्षा २४-२०२३ अंतर्गत वाणिज्यिक पिके करिता (ऊस ,कापूस) 
सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹ २२८.९१६६६ लाख निधी (रुपये दोन कोटी 
ASAT लाख एक्याण्णव हजार PSR सहासष्ट फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणाळीवर वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधीचे पीक निहाय तसेच केंद्र व राज्य 
हिस्स्याचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८३/४ओ 


(= लाख) 
अ.क्र. पिके सर्वसाधारण प्रवर्ग 
= एकूण वितरीत निधी 
केंद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा (४०%) W 
| कापूस ७९.४६००० ५२.९७३३३ १३२.४३३३३ 
2. ऊस ५७.८९००० ३८.५९२३३३ ९६.४८२२३ 
एकूण १३७.३५००० ९१.५६६६६ २२८.९१६६६ 


२. परिच्छेद १ मध्ये नमूद केल्यानुसार कापूस पिकांकरिता केंद्र हिस्स्याचा ₹७९.४६००० लाख निधी 
(रुपये एकोणऐंशी लाख सेहेचाळीस हजार फक्त) आणि राज्य हिस्स्याचा ₹५२.९७३३३ लाख निधी 
( रुपये बावन्न लाख सत्त्याण्णव हजार तीनशे तेहत्तीस फक्त) असा एकूण रु.१३२.४३३३३ लक्ष निधी 
(रुपये एक कोटी बत्तीस लाख त्रेचाळीस हजार Heal तेहत्तीस फक्त) वितरीत करण्यात येत आहे . 

३. परिच्छेद १ मध्ये नमूद केल्यानुसार ऊस पिकांकरिता केंद्र हिस्स्याचा ₹ ५७.८९००० लाख निधी (रुपये 
Wad लाख एकोणन्नवद हजार फक्त) आणि राज्य हिस्स्याचा ₹ ३८.५९३३३ लाख निधी ( रुपये 
अडोतीस लाख एकोणसाठ हजार तीनशे तेहत्तीस फक्त) असा एकूण ₹ ९६.४८३३३ लाख निधी ( रुपये 
शहाण्णव लाख अठ्ठेचाळीस हजार drat तेहत्तीस Had ) वितरीत करण्यात येत आहे. 


४. परिच्छेद क्र. १ ते ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार, कापूस, ऊस या पिकांकरिता वितरीत केलेला 
सर्वसाधारण प्रवर्गाचा निधी सन २०२३-२४ मध्ये पुढील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या 


तरतुदीतून खर्ची टाकावा:- 

| केद्र/राज्य सर्वसाधारण प्रवर्ग 
हिस्सा कापूस ऊस 
केद्र हिस्सा | मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक SI-3 


२४०१- पीक संवर्धन 

१०८, वाणिज्यीक पिके 

(०१) (०२) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
कापूस (केंद्र हिस्सा ६०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ २५४२) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य 


२४०१- पीक संवर्धन 

१०८, वाणिज्यीक पिके 

(०२) (०८) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- ऊस 
(केंद्र हिस्सा ६०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ ४०५१) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य 


राज्य 
हिस्सा 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

१०८, वाणिज्यीक पिके 

(०१) (१६) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
कापूस (राज्य हिस्सा ४०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ AH) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

१०८, वाणिज्यीक पिके 

(०२) (११ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- ऊस 
(राज्य हिस्सा ४०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ ॥२४३) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८३/४ओ 


५. सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी खालीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 


घोषित करण्यात येत आहे. 
स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय स्तर । आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


६. केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२३ मार्च, २०२१ च्या ज्ञापनाद्वारे PFMS प्रणालीच्या सुधारीत 
कार्यपध्दतीनुसार व संदर्भाधीन दि ०२.ऑगस्ट , २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे 
निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत वाणिज्यिक पिके ही 
योजना SNA मार्क करण्यात आली आहे 

७. शासन निर्णयान्वये अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (ऊस ,कापूस) करिता उपलब्ध 
करुन दिलेल्या एकूण ₹२२८.९१६६६ लाख निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS 
प्रणालीवर जिल्हा निहाय खर्चाची मर्यादा निश्चित करावी. 

८. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 
तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या 
स्वाक्षरीने सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 

९. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३ 
नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

१०. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.२०६२०२३//व्यय-१, दि.०२/०८/२०२३ अन्वये 
मिळालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८०४१२५४०४३९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MAHENDRA 1-1) 


5 O Pp A N 9b23ec6836d8d498d0797965898, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


GHADGE 1 कही 
(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः- 
मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८३/४ओ 


७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग Aare, मुंबई. 

९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - 93), मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती-४ओ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


